डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक art मिशन, 
अकोला यांच्या बँक खात्याचे आर्थिक व्यवहार 
हाताळण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय,अकोला,यांच्या कार्यालयातील 
लेखाधिकारी/अधिक्षक यांना मेकर व प्रकल्प 
संचालक, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक शोती 
मिशन, अकोला यांना चेकर घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएफएम /प्र.क्र. ४५/१७/भाग-१/२-जअे, 
हुतात्म राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जानेवारी, २०२१. 


वाचा : १) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पीएफएमएस-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/२-ओ 
दि. २७.०९.२०१७ व दि.०९.११.२०१७. 
२) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २७१९/प्र.क्र.६६/१-अे, दि. २२.१२.२०२०. 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/पीकेव्हीवाय/पीएफएममस/३४४४४/२०२०, 
दि. २९.१२.२०२०. 

प्रस्तावना : 

शासनाच्या धोरणानुसार कृषि विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र wea योजनांकरिता 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येतो. यासाठी 
सदर प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरिता संदर्भिय शासन निर्णयान्वये परंपरागत कृषि विकास योजनेसाठी 
जिल्हाअधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी/ अधिक्षक यांना मेकर व प्रकल्प संचाळक 
(आत्मा) यांना चेकर म्हणून शासनाकडून घोषित करण्यात आलेले आहेत. याच धर्तीवर डॉ. पंजाबराव 
देशमुख जेविक शेती मिशन, अकोला यांचेमार्फत परंपरागत कृषि विकास योजनेची अंमलबजावणी 
सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे करण्याकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख जेविक शेती far, 
अकोला यांच्या बँक खात्याचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला 
यांच्या कार्यालयातील ळेखाधिकारी/अधिक्षक यांना मेकर व प्रकल्प संचालक, डॉ पंजाबराव देशमुख जैविक 
शेती मिशन, अकोला यांना चेकर म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 

डॉ. पंजाबराव देशमुख जेविक शेती मिशन, अकोला यांचेमार्फत परंपरागत कृषि विकास योजनेची 
अंमलबजावणी सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे करण्याकरिता डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक 
शोती मिशन, अकोला यांच्या बँक खात्याचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
अकोला यांच्या कार्यालयातील लेखाधिकारी/अधिक्षक हे मेकर व प्रकल्प संचालक, डॉ पंजाबराव देशमुख 
जैविक शेती FAM, अकोला हे चेकर असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम /प्र.क्र. ४५/१७/भाग-१/२-अ, 


२. याप्रमाणे अनुषंगिक सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन प्रणालीच्या लॉग-इनमध्ये आवश्यक त्या 
सुधारणा/बदळल विना विलंब करावा. सदर कार्यवाही ही तातडीने पुढील दहा दिवसांत पूर्ण झाल्याची 
खातरजमा आयुक्त, कृषि करतील. 

३. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र.१ च्या शासननिर्णयान्वये दिलेल्या सूचना आणि अटी व शार्तीची 
पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२२१५३२४११४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suhas Madhusudan 
Sakpal 


(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


१ 
२ 
3 
to} 
4 
द 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय मुंबई 

आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

सह संचालक (सुधारणा) लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला,मंत्रालय, 
मुंबई 

७) वित्त विभाग(व्यय-२/अर्थ-१३/कोशा प्रश्ञा-५), मंत्रालय, मुंबई 

८) कृषि व पदुम विभाग (का.१-ओ), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

९) निवडनस्ती (कार्यासन २-ओ) 


SES पथ 


SS ——( 


~~ 


~n 


पृष्ठ २ पैकी 2 


